RNI No.MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक ४८ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १२, २०१८ / आश्विन २० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 

नोटीस 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

क्रमांक औमपा. २०१५ / प्र.क्र .१२/ नवि - २४. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ ( सन १९ ४ ९ चा ५ ९ ) यांच्या कलम ३ चे 
पोट- कलम ( ३ ) चे खंड ( अ ) अन्वये काढण्याचे प्रस्तावित केलेल्या अधिसूचनेचा खालील मसूदा महानगरपालिकेच्या औरंगाबाद शहराच्या हद्दीत 
बदल करण्याच्या दृष्टीकोनातून, उक्त कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे बाधित होण्याचा संभव असणाऱ्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीसाठी खालील अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करीत असून , याद्वारे सूचना देण्यात येत आहेत की, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर विचारात घेईल . 
२ . 

उक्त मसुद्याबाबत वरील कालावधीत प्रधान सचिव ( नवि -२ ), नगरविकास विभाग, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ यांना प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही हरकती व सूचनांवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 


अधिसूचना मसूदा 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४ ९ . 

क्रमांक औमपा २०१५ / प्र.क्र .१२ / नवि -२४. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ ( सन १९ ४ ९ चा ५ ९) मधील कलम ( ३) चे 
पोट - कलम ( ४ ) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे आधी प्रसिद्ध करून , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांचा समावेश 

औरंगाबाद शहरात करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या औरंगाबाद शहराच्या सीमांत फेरफार करीत आहे . अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट क्षेत्रांचा समावेश 
केल्यानंतर औरंगाबाद शहरासाठी घटीत केलेल्या औरंगाबाद शहर महानगरपालिकेची सुधारीत हद्द अनुसूची दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
असेल 

( १ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - ९०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर १२, २०१८ / आश्विन २० , शके १ ९ ४० 


अनुसूची एक 


औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या मोठ्या शहरी भागामध्ये स्थानिक भागांचा समावेश केलेल्या क्षेत्राचे वर्णन 


अ.क्र . 


महसुली गावाचे नाव 

( २ ) 


गावांचे क्षेत्र ( क्षेत्र चौ.कि.मी. ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


सातारा गावातील गट क्र . १२० , गट क्र .१२४ / २, व गट क्र . १२६/२ 


०.१२७ चौ.कि.मी. 


. 


अनुसूची दोन 
औरंगाबाद शहराच्या महानगरपालिकेच्या शहरी भागाची सुधारीत सीमा . 
उत्तर. - सध्या अस्तित्वात असलेली औरंगाबाद महानगरपालिकेची हद्द म्हणजे मिटमिटा गावाच्या उत्तर -पूर्व कोपऱ्यापासून सुरू होऊन 
मिटमिटा गावाच्या हद्दीलगत भावसिंगपुरा गावाच्या हद्दीपर्यंत, त्यानंतर भावसिंगपुरा गावाच्या हद्दीपर्यंत ( स.नं. ३१) पुढे भावसिंगपुरा गावाच्या उत्तर 
हद्दीलगत जाऊन जुन्या ( तत्कालिन) औरंगाबाद नगरपालिकेच्या उत्तर हद्दीपर्यंत , जुन्या ( तत्कालिन ) औरंगाबाद नगरपालिकेच्या उत्तर हद्दीलगत हटूल 
गावाचे स.नं. २५५ चे दक्षिण -पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , त्यानंतर हटूल गावाचे पश्चिम-उत्तर व पूर्व हद्दीलगत , त्यानंतर नारेगाव गावाचे उत्तर व पूर्व 
हद्दीलगत पुढे ब्रिजवाडी गावाचे उत्तर-पूर्व हद्दीवरून पुढे चिकलठाणा गावाचे उत्तर हद्दीलगत . 

पूर्व. - चिकलठाणा गावाचे उत्तर -पूर्व कोपऱ्यापासून सुरू होऊन चिकलठाणा गावाचे पूर्वहद्दीलगत चिकलठाणा गावाचेदक्षिण-पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , 
त्यानंतर चिकलठाणा गावाचे दक्षिण हद्दीलगत गट क्र . ४४ चिकलठाणापर्यंत ( सध्या अस्तित्वात असलेली औरंगाबाद महानगरपालिकेची हद्द ), पुढे 
देवळाई गावाची पूर्व हद्दीलगत जाऊत देवळाई गावाचे दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 


दक्षिण. - देवळाई गावाचे दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापासून देवळाई गावाचे दक्षिण सीमेलगत , पुढे सातारा गावचे दक्षिण सीमेलगत गट क्र . २५० 
सातारा ते गट क्र . ९ नक्षत्रवाडी , पुढे सध्या अस्तित्वात असलेली औरंगाबाद महानगरपालिकेची हद्द म्हणजेच नक्षत्रवाडी गावाची दक्षिण हद्द. 

पश्चिम. - सध्या अस्तित्वात असलेली औरंगाबाद महागरपालिकेची हद्द म्हणजेच नक्षत्रवाडी गावाची दक्षिण -पश्चिम कोपऱ्यापासून सुरू 
नक्षत्रवाडी गावाच्या पश्चिम हद्दीलगत , पुढे कांचनवाडी गावाच्या उत्तरेकडील हद्दीच्या पश्चिम भागालगत जाऊन ईटखेडा गावाच्या हद्दीपर्यंत , ईटखेडा 
गावाच्या पश्चिम हद्दीलगत जाऊन जुन्या ( तत्कालिन ) औरंगाबाद नगरपालिकेच्या हद्दीलगत स.नं. २१ ईटखेडाचे उत्तर , पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत त्यानंतर 
पुढे जुन्या ( तत्कालिन) नगरपालिकेच्या पश्चिम हद्दीलगत जाऊन जयसिंगपुरा गावाचे सं.नं. २७ चे पूर्व हद्दीपर्यंत, त्यानंतर पुढे जयसिंगपुरा गावाचे 
पूर्व-पश्चिम हद्दीने जाऊन पडेगावाच्या हद्दीपर्यंत , त्यानंतर पुढे पडेगावाच्या दक्षिण हद्दीलगत व मिटमिटा गावाचे दक्षिण - पश्चिम व उत्तर हद्दीने जाऊन 
मिटमिटा गावाचे उत्तर- पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर १२, २०१८ / आश्विन २० , शके १ ९ ४० 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 12th October , 2018 


NOTICE 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS Act, 1949. 

No. AUMP . 2015 /CR.12 /UD - 24. - The following draft of Notification , which the Government of 
Maharashtra propose to issue , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 3) of 
section 3 of theMaharashtra Municipal Corporations Act, (LIX . of 1949) , with a view to alter the limits of 
the Municipal Corporation the City of Aurangabad , is hereby published , as required by sub - section ( 4 ) of 
said section 3 , for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given 
that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra , after expiry of a 
period of thirty days from the date of its publications in the Maharashtra Government Gazette. 

2. Any objections and suggestions which may be received by the Principal Secretary (UD -II), 
Urban Development Department, Mantralaya ,Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft within , the aforesaid period , will be 
considered by Govenment. 


DRAFT NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS Act, 1949. 

No. AUMP . 2015 /CR . 12 /UD - 24 ,- in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 3) 
of section 3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act, (Mah.LIX of 1949 ), and of all other powers 
enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra after consultation with the Municipal Corporation 
of the City of Aurangabad and after previous publication as required by sub -section (4 ) of the said section 
3 , hereby , alters the limits of the Municipal Corporation the City of Aurangabad by including therein the 
areasmentioned in the Schedule lappended hereto . 

The revised boundaries of theMunicipal Corporation of the city of Aurangabad , after inclusion of the 
area mentioned in Schedule / shall be such as specified in Schedule Il appended hereto . 


SCHEDULE I 


Description of the local areas to be included in the larger urban area of the Municipal 

Corporation the city of Aurangabad 


Name of the revenue village 


Sr. 
No 
( 1) 


Area of the villages 
( Area in Square km .) 

( 3 ) 


(2 ) 


1 


Satara Village Gut No.120 , Gut No.124/2 and Gut No. 126/2 


0.127 Square K.m. 


SCHEDULE || 


Revised boundaries of Urban area of the Municipal Corporation of the city of Aurangabad 

North . — Existing boundary of Aurangabad Municipal Corporation i.e. Starting from North -Eastern 
Corner of Village Mitmita and then running along village boundary of Mitmita till it meet the village 
Bhavsingpura (Survey No.31 ), then running along the Northern boundary of village Bhausingpura till it 
meets the Northern boundary ofMunicipal Council, then running along the Northern boundary of Aurangabad 
Municipal Council upto the South ,Western corner of Survey No.255 of village Harsool, then running along 
part of Western boundary and Northern and Eastern boundaries of village Harsool , then running along 
part ofNorthern boundary and Eastern boundaries of village Naregaon , then running along North - Eastern 
boundary of village Brijwadi and then running along Northern boundary of village Chikalthana . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर १२, २०१८ / आश्विन २०, शके १ ९ ४० 
East. — Starting from North -Eastern corner of village Chikalthana and then running along Eastern 
boundary of village Chikalthana upto South -East corner of Village Chikalthana , then running through South 
boundary of village Chikalthana upto Gut No.44 village Chikalthana ( Existing boundary of Aurangabad 
Municipal Corporation ), then running through East boundary of village Devlai upto South -East corner of 
village Devlai. 


South . — Starting from South -East corner of village Devlai, then running through South boundary of 
village Devlai, then running South boundary of village Satara Gut No.250 of Satara upto Gut No.9 of 
village Nakshatrawadi,then running through South boundary of existing Municipal Corporation , Aurangabad 
boundary i.e. South boundary of revenue village Nakshatrawadi. 

West. — Existing boundary of Aurangabad Municipal Corporation , i.e. Starting from the South -Western 
corner of village Nakshatrawadi and then running along the Western boundary of village Nakshatrawadi, 
then running along Western part of Northern boundaries of village Kanchanwadi till it meets the village 
boundary of Itkheda, the running alongWestern boundary of village Itkheda till it meets the Municipal limits 
of Aurangabad at the North -Western corner of Survey No.21 of village Itkheda , then running alongWestern 
boundaries ofMunicipalCouncil, Aurangabad upto Eastern boundary of Survey No.27 of village Jaisingpura , 
then running along part of Eastern and part ofWestern boundries of village Jaisinghpura till it meets the 
boundry of village Padegoan , then running along Southern boundary of village Padegaon and then running 
along Southern Western and Northern boundries of village Mitmita till it meets the 
North -Eastern corner of village Mitmita . 


By order and in the name of the Governnor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


